महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक आयपीएस- २००७ / प्र.क्र.-- ३४० / पोल-१, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक १४ डिसेंबर, २००७. 


संदर्भ : पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई याचे पत्र क्रमांक, पोमसं/१/१७२६/केप्र/२००७, 
दिनाक ०५.१०.२००७. 


शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) खालील 
तरतुदींच्या अनुषंगाने बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, पोलीस 
उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे :- 


नवीन नियुक्तीचे पद 


सद्याचे पद 


अधिकाऱ्याचे नांव 


श्री.व्ही.व्ही.फणसाळकर, 
भापोसे-१९८९. 


पोलीस उप महानिरीक्षक, | अपर पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर. 
(केंद्रिय प्रतिनियुक्ती | (रिक्‍त पदी) 
वरुन परत आल्याने, 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) 


र. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यास, त्याच्या नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी, महासंचालक व 
पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्यक ती कार्यवाही त्वरीत करावी. . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांदाने, 


(जॉ१0 कक 


( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


(कृ.मा.प.) 


D:\new nol-INTRANSFE& POSTING \LetterCR 430.07 Phansalkar 1 


= व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे उपसचिव 

मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

लेखा अधिकारी, sate कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (पोल-१) | | 


D:\new pol- I\TRANSFE&POSTING\LetterCR 430.07 Phansalkar 2 


